महाराष्ट्र शासन 


क्र.पीएलए - २०२२/प्र.क्र.१०/अ-१ 
महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ ऑक्टोबर, २०२२ 


विषय: उपविभागीय अधिकारी, आर्वी जि. वर्धा यांच्यासाठी स्वीय प्रपंजी लेखा 
(पी.एल.ए.) उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 
ज्ञापन: 
जिल्हाधिकारी वर्धा यांना त्यांचे पत्र क्र./अका/उ.जि/भू.सं/उ.व.प्र./कावि-७२५/२०२२, दि.२३.०६.२०२२ चे 
अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, आर्वी जि. वर्धा या कार्यालयाचा बंद झालेले स्वीय प्रपंजी लेखा (पी.एल.ए.) 
उघडण्यास खालील अटींवर शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे- 


(1) Newly created/merged PD/PLA accounts will be utilized for the receipt and disbursement 
transactions for the purpose for which earlier S.L.A.O. A/cs are operated. 

(2) A certificate from Treasury Office stating that the balances lying under these PLAs are reconciled 
regularly and the figures are in agreement with the Treasury Offices. The reconciled balance only 
should be transferred to newly opened PLAs and a list of such PLAs be furnished to A.G. Office 
before operating new PLAs. 

(3) a) All cheques issued on or after 1 January each year should be routed through Treasury Officer. 

b) As per the revised provision of Rule 495, if the PLA is not operated for more than one completed 
Accounting year, it shall be closed by Treasury Officer without waiting for proposal from 


Administrator. 


(४) सदर स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये संपादक संस्थांकडून संपादनाकरिता प्राप्त होणारा निधी जमा करावा. 
याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही जमा स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये (PLA) स्वीकारली जाऊ नये. 

(4) स्वीय प्रपंजी लेख्यामधील रकमेचा वापर केवळ संबंधित जमिनीच्या मोबदल्याचे जमीन मालकांना वाटप 
करण्यासाठीच करण्यात यावा. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही रकमा स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून देता येणार नाहीत. 
(६) एकत्रित निधीत खर्च घाळून काही कारणासाठी शासन मान्यतेने स्वीय woo लेख्यामध्ये रक्कम जमा 
करण्यात आली तर महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्र.४९५ अनुसार आर्थिक वर्षअखेरीस त्यापैकी 
शिल्लक रक्कम पुन्हा लेखाशीर्षात वर्ग करण्याचे बंधन असावे. सदर रक्‍कम पुढील आर्थिक वर्षात वापरण्यास 
प्रतिबंध करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

(9) सदर लेख्याचे खातेपुस्तक दरमहा उपकोषागाराकडे पाठवावे. आर्थिक वर्ष संपताच वर्षाअखेर स्वीय प्रपंजी 
लेख्यामध्ये शिल्लक असलेल्या रकमेचे शिल्लक प्रमाणपत्र अधिकाऱ्यांकडे पाठवावे. खातेपुस्तक सलग ३ महिने 
उपकोषागाराकडे न पाठविल्यास किंवा आर्थिक वर्ष संपताच पुढील ३१ मे च्या आत शिल्लक रकमेचे प्रमाणपत्र न 
पाठविल्यास सदर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोषागाराकडून पुढील प्रदाने केली जाणार नाहीत. 

(८) स्वीय प्रपंजी ळेख्यामधील शिलकीचा कोषागार/उपकोषागार लेख्याबरोबर ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी 
प्रशासकाची राहील. 
(९) कोषागारांसाठी लेखांकन नियम, १९९२ (Accounting Rules for Treasuries, १९९२ ) व महाराष्ट्र कोषागार 
नियम, १९६८ खंड | मधील स्वीय प्रपंजी लेखेविषयक सर्व तरतुदी या स्वीय प्रपंजी लेख्यास लागू राहतील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पीएलए - २०२२/प्र.क्र.५०/अ-१ 


(१०) योग्य असे तपशीलवार लेखे ठेवण्याची, महालेखापाल यांना विहित नियतकालिक लेखे व नियतकालिक 
विवरणे सादर करण्याची जबाबदारी प्रशासकाची राहील. 
(११) स्वीय प्रपंजी लेख्याचे नियमानुसार लेखापरीक्षण करण्यात यावे. 


सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.अनौसं. १६२/२२/को प्र-५, दि.०४.८.२०२२ व महालेखापाल (लेखा व 
अनुज्ञेयता)-॥, नागपूर यांच्या No.TM/Gr.lI/PLA/SDO LAO Arvi Wardha/ UOR-09/423, दि.३०.०९.२०२२ च्या 
अनौपचारिक संदर्भान्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०२११५२४३९१९१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने | 
N | ण | N G A N E S H oN o-cOVENMENT OF MAHARASHTRA, -<GOVERNMENT OF 


2.5.4,20=ad84daad5bc79f6d90c62a987708b24ed 191867c04fb6c815d 
59aff3e614298, postalCod Mi 


132, st 
serialNumber=29F6A57CDB1152EAB3B6F60FA7218F9DA9621B43A 109 
4379E9D6D5E49321B789, cn=NITIN GANESH SONKHASKAR 

2022.10.21 15:45:56 +05'30' 


(नितीन गणेश सोनखासकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 

१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) जिल्हाधिकारी, वर्धा. 

३) उपविभागीय अधिकारी, आर्वी, जिल्हाधिकारी वर्धा 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-।, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-॥, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, वर्धा. 

८) वित्त विभाग(कार्यासन कोषा-प्र-५),मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अ-१,अ-२,अ-४, ब-१, ई-८, म-१०, महसूल व वन विभाग. 
१०) निवड नस्ती. 


oc 
ae 


yaa) 
Ya TF <->. Or 5-2 


दु 


पृष्ठ २ पैकी २ 


